महाराष्ट्र शासन 


बुलडाणा 


जिल्ह्यातील 


मोताळा 


तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 


करणेबाबत. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११६/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० ऑक्टोबर, २०२२ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./का-२(२)/२०२२/ दर्जोन्नत/२६०४, दि.१३/०६/२०२२. 


प्रस्तावना :-- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर 
रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 


विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुक्यातील खालील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 

a ; पिपळगांव देवी महाळुंगी धामणगांव बडे इतर जिल्हा मार्ग- | (0/ood ४४/८००) ४४.८०० | प्रमुख जिल्हा 
कोराळा Pe नळकुंड धाबा खडकी ८५ ४४.८०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११३ 
खामखेड रस्ता. 

२. हनवतखे पुन्हइ रिधोरा चिचपुर डिडोळा इतर जिल्हा मार्ग- | (0/ood १४/०० १४.००० | प्रमुख जिल्हा 
बु. डिडोळा खु. ते महलपिप्रि रस्ता. ९० १४.०० कि.मी कि.मी. मार्ग-११४ 

> खेर्डा उबाळखेड गुळभेली मुर्ती वारुळी इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते 92/400) १२.५०० | प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. ९१ १२.५०० कि.मी कि.मी. मार्ग-११५ 

४. माळेगांव निपाणा सावरगांव ]ोलगांव | इतर जिल्हा | (०/००्ते 94/00) १५.०० प्रमुख जिल्हा 
बाजार दाताळ रस्ता. मार्ग-९५ १५.०० कि.मी कि.मी. मार्ग-११६ 

ष्‌. शेलापुर तारखेड महालपिप्री आडविहिर इतर जिल्हा मार्ग- | (०/०० ते ११/५०० ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
वरुड रस्ता. ९६ ११.५०० कि.मी कि.मी. मार्ग-११७ 

एकूण ९७.८०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११६/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९७.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२४२९.६९० + ९७.८००) 
म्हणजेच २५२७.४९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९७.८०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१३११.५९०-९७.८००) म्हणजेच १२१३.७९० कि.मी. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०२१११४६५१७११८ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN --- 11 नामा 
KA C HARE aaa GANPAT SANDIPAN KACHARE पडलो टीना 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & २2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


